RNI No . MAHBIL 2012147976 
www . dgps.maharashtra . gov. in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - पुणे विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ६ , अंक - १० ] 


सोमवार , ऑगस्ट २८ , २०१७ / भाद्र ६, शके १९३९ 


[ पृष्ठे १० 


असाधारण क्रमांक १० 

प्राधिकृत प्रकाशन 
जिल्हाधिकारी यांजकडून 


विशेष कार्यकारी अधिकारी यांच्या नेमणुका 


जिल्हाधिकारी, पुणे ( गृह शाखा), आदेश क्रमांक पगम/ एसआर - १२ /२०१७, दिनांक १६ ऑगस्ट २०१७ 


संदर्भ : ( १) शासन निर्णय क्र . सा . प्र . वि . क्र . विकाअ- २००७/ ४४०/ प्र. क्र . १७४/ २००७/ ५ , दिनांक २५ जुलै २००७. 

( २) शासन शुद्धीपत्रक , सामान्य प्रशासन विभाग , क्र . विकाअ - २००७/ प्र. क्र . ३८९ / ५, दिनांक १५ जानेवारी २००८ . 
( ३) शासन निर्णय , सामान्य प्रशासन विभाग , क्र . न्यायप्र -२००९ / प्र. क्र . १७४ / ५, दिनांक २२ एप्रिल २००९ . 
( ४) शासन निर्णय , सामान्य प्रशासन विभाग , क्र . विकाअ- २००८/ प्र. क्र . २७६ / ५, दिनांक २४ जुलै २००८ . 
( ५) शासन परिपत्रक क्रमांक विकाअ- २००९/ प्र. क्र . २७६ / ५ , दिनांक २४ जुलै २००९ . 
( ६) शासन निर्णय क्रमांक विकाअ- २०१०/ १५५०/ प्र. क्र . ४८७/५, दिनांक ३१ जानेवारी २०१० . 
( ७) शासन निर्णय , सामान्य प्रशासन विभाग, क्र . विकाअ- १११५/ प्र. क्र . ८८ / ५, दिनांक ३१ डिसेंबर २०१५ . 
( ८) कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन , पुणे यांचेकडील पत्र क्र . विकाअ - १११६/८८ /प्र . क्र . ५३/ का . ५, दिनांक २० जून २०१६ 

रोजीचे पत्र . 
क्रमांक पगम/ एसआर- १२/ २०१७.-- संदर्भाधीन शासन निर्णयांद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून मी , सौरभ राव, 
जिल्हाधिकारी , पुणे जिल्हा, पुणे, आता सोबत जोडलेल्या अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या अण्णा भाऊ साठे पुरस्कार प्राप्त व्यक्तींची "विशेष 
कार्यकारी अधिकारी" म्हणून नियुक्ती करीत आहे. ही नियुक्ती ही त्यांच्या वयाच्या ७० वर्षांपर्यंत चालू राहील व वयाच्या ७० वर्षांनंतर त्यांना 
अनर्ह ठरविण्यात येईल अथवा पुढील आदेश होईपर्यंत अस्तित्वात राहील . तसेच राज्य शासनास विशेष कार्यकारी अधिकारी यांची ही 
नियुक्ती वरील कालावधी पूर्ण होण्यापूर्वी केव्हाही , कोणतीही कारणे न देता संपुष्टात आणण्याचा अधिकार राहील . ही मुदत संपताच किंवा 
ती त्यापूर्वी संपुष्टात आणण्यात आल्यास विशेष कार्यकारी अधिकारी पदासाठी प्राप्त झालेले सर्व साहित्य संबंधित पोलीस ठाणे किंवा 
जिल्हाधिकारी, पुणे यांचे कार्यालयापुढे तात्काळ परत करणेची प्राथमिक जबाबदारी सर्वस्वी संबंधित विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांची राहील. 

२ . विशेष कार्यकारी अधिकारी, पुढे उल्लेख केलेली कर्तव्ये पार पाडण्यास सक्षम राहतील.-- 

( एक) साक्षांकनाचे काम .--विशेष कार्यकारी अधिकारी हे केवळ " साक्षांकनाचे" काम करतील. मूळ कागदपत्रे प्रत्यक्ष पाहिल्याशिवाय 
त्यांनी साक्षांकन करू नये. तसेच परिशिष्ट " ५" मधील रबरी शिक्क्यासह मूळ कागदपत्रांच्या छायांकित प्रतींवर न चुकता दिनांकासहित 
साक्षांकन करावे. मूळ कागदपत्रांपेक्षा वेगळी माहिती नमूद असलेल्या कागदपत्रांवर विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी साक्षांकन करू नये. 
वेगळी माहिती असलेल्या कागदपत्रांवर जर " सत्य प्रत " म्हणून साक्षांकन केल्यास त्यामुळे होणाऱ्या सर्व प्रकारच्या परिणामांकरिता "विशेष 


(१ ) 


एच -४३७, भाग एक - असा. ( पु. वि . पु. ) १० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक – पुणे विभागीय पुरवणी, २८ ऑगस्ट २०१७ / भाद्र ६, शके १९३९ 
कार्यकारी अधिकारी " म्हणून साक्षांकन करणारी व्यक्ती जबाबदार राहील . अशी घटना उघडकीस आल्यास त्या व्यक्तीची विशेष कार्यकारी 
अधिकारी म्हणून करण्यात आलेली नियुक्ती रद्द करण्यात येईल व तो/ ती विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून पुनर्नियुक्तीस अपात्र असेल . 

( दोन ) विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून केलेली नियुक्ती " मानसेवी " असल्यामुळे विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्याला कोणतेही मानधन 
अथवा वेतन / भत्ते अनुज्ञेय असणार नाहीत . 

( तीन) विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्त झालेल्या व्यक्तीने घरावर , दुकानावर , कार्यालयावर स्वतःच्या नावासह "विशेष 
कार्यकारी अधिकारी" असा फलक लावावा . त्यांच्या नियुक्तीबाबत कालावधी संपुष्टात आल्यावर लागलीच त्यांनी सदर फलक काढावेत . 
तथापि , त्यांनी त्यांच्या कुठल्याही वाहनावर "विशेष कार्यकारी अधिकारी" असा उल्लेख करू नये. 

( चार ) " ओळख परेड " तसेच " मृत्युपूर्व जबानी " यासाठी विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी उपस्थित राहू नये . 
(पाच) " उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र " देण्याचे अधिकार विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांना नसतील . 

( सहा) नियुक्तीचा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्याने साक्षांकनाचे काम करू नये व सर्व साहित्य 
जिल्हाधिकारी यांचेकडे तात्काळ परत करावे. अन्यथा अशी व्यक्ती विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून पुनर्नियुक्तीसाठी अपात्र ठरेल . 

( सात) नियुक्त करण्यात आलेल्या विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांना मोहोर उमटविण्यासाठी शिक्का नजीकच्या तहसीलदार कार्यालयाकडून 
उपलब्ध करून घ्यावा. तसेच साक्षांकित केलेल्यांची माहिती एका नोंदवहीत न चुकता नमूद करावी व ज्या वेळेस या नोंदवहीची 
अवलोकनासाठी मागणी संबंधित पोलीस आयुक्त /जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांचेकडून केली जाईल त्यावेळी ती तात्काळ उपलब्ध करून 
देण्यात यावी . 


परिशिष्ट 


नाव 


पत्ता 


अ . 
क्र . 
१ 


राजपत्रातील 
अ. क्र . 

२ 


रा. स. नं . ३१४, वैदुवाडी, सोनवणेनगर , हडपसर, पुणे 


श्री . सिताराम मारूती तथा दादासाहेब 
सोनवणे 


सौरभ राव, 
जिल्हाधिकारी, पुणे . 


पुणे, १६ ऑगस्ट २०१७. 


जिल्हाधिकारी, पुणे ( गृह शाखा) , आदेश क्रमांक पगम / एसआर -११/ २०१७, दिनांक १६ ऑगस्ट २०१७ 


संदर्भ : ( १) शासन निर्णय क्र . सा . प्र. वि . क्र . विकाअ -२००७/ ४४० / प्र. क्र . १७४ / २००७/ ५, दिनांक २५ जुलै २००७. 

( २) शासन शुद्धीपत्रक , सामान्य प्रशासन विभाग , क्र . विकाअ- २००७/ प्र. क्र . ३८९/ ५, दिनांक १५ जानेवारी २००८ . 
( ३ ) शासन निर्णय , सामान्य प्रशासन विभाग, क्र . न्यायप्र - २००९ /प्र . क्र . १७४/ ५, दिनांक २२ एप्रिल २००९ . 
( ४) शासन निर्णय , सामान्य प्रशासन विभाग , क्र . विकाअ- २००८/ प्र. क्र . २७६ / ५, दिनांक २४ जुलै २००८ . 
( ५) शासन परिपत्रक क्रमांक विकाअ- २००९ / प्र. क्र . २७६ / ५, दिनांक २४ जुलै २००९. 
( ६ ) शासन निर्णय क्रमांक विकाअ - २०१० / १५५०/ प्र. क्र . ४८७/ ५, दिनांक ३१ जानेवारी २०१० . 
( ७) शासन निर्णय , सामान्य प्रशासन विभाग , क्र . विकाअ- १११५ /प्र. क्र . ८८/ ५, दिनांक ३१ डिसेंबर २०१५. 
( ८ ) कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन , पुणे यांचेकडील पत्र क्र . विकाअ - १११६/ ८८ / प्र. क्र . ५३ / का . ५ , दिनांक २० जून २०१६ 

रोजीचे पत्र . 
क्रमांक पगम / एसआर- ११ / २०१७.-- संदर्भाधीन शासन निर्णयांद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून मी , सौरभ राव , 
जिल्हाधिकारी, पुणे जिल्हा, पुणे, आता सोबत जोडलेल्या अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या गुणवंत कामगार कल्याण पुरस्कार प्राप्त व्यक्तींची 
"विशेष कार्यकारी अधिकारी" म्हणून नियुक्ती करीत आहे. ही नियुक्ती ही त्यांच्या वयाच्या ७० वर्षांपर्यंत चालू राहील व वयाच्या ७० वर्षांनंतर 
त्यांना अनर्ह ठरविण्यात येईल अथवा पुढील आदेश होईपर्यंत अस्तित्वात राहील. तसेच राज्य शासनास विशेष कार्यकारी अधिकारी यांची 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक – पुणे विभागीय पुरवणी, २८ ऑगस्ट २०१७ / भाद्र ६ , शके १९३९ 
ही नियुक्ती वरील कालावधी पूर्ण होण्यापूर्वी केव्हाही , कोणतीही कारणे न देता संपुष्टात आणण्याचा अधिकार राहील. ही मुदत संपताच 
किंवा ती त्यापूर्वी संपुष्टात आणण्यात आल्यास विशेष कार्यकारी अधिकारी पदासाठी प्राप्त झालेले सर्व साहित्य संबंधित पोलीस ठाणे 
किंवा जिल्हाधिकारी, पुणे यांचे कार्यालयापुढे तात्काळ परत करणेची प्राथमिक जबाबदारी सर्वस्वी संबंधित विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्याची 
राहील . 

२ . विशेष कार्यकारी अधिकारी, पुढे उल्लेख केलेली कर्तव्ये पार पाडण्यास सक्षम राहतील .- - 

( एक ) साक्षांकनाचे काम .--विशेष कार्यकारी अधिकारी हे केवळ " साक्षांकनाचे काम करतील. मूळ कागदपत्रे प्रत्यक्ष पाहिल्याशिवाय 
त्यांनी साक्षांकन करू नये. तसेच परिशिष्ट " ५ " मधील रबरी शिक्क्यासह मूळ कागदपत्रांच्या छायांकित प्रतींवर न चुकता दिनांकासहित 
साक्षांकन करावे. मूळ कागदपत्रांपेक्षा वेगळी माहिती नमूद असलेल्या कागदपत्रांवर विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी साक्षांकन करू नये . 
वेगळी माहिती असलेल्या कागदपत्रांवर जर " सत्य प्रत " म्हणून साक्षांकन केल्यास त्यामुळे होणाऱ्या सर्व प्रकारच्या परिणामांकरिता "विशेष 
कार्यकारी अधिकारी" म्हणून साक्षांकन करणारी व्यक्ती जबाबदार राहील . अशी घटना उघडकीस आल्यास त्या व्यक्तीची विशेष कार्यकारी 
अधिकारी म्हणून करण्यात आलेली नियुक्ती रद्द करण्यात येईल व तो / ती विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून पुनर्नियुक्तीस अपात्र असेल . 

( दोन) विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून केलेली नियुक्ती " मानसेवी " असल्यामुळे विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्याला कोणतेही मानधन 
अथवा वेतन/ भत्ते अनुज्ञेय असणार नाहीत . 

( तीन ) विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्त झालेल्या व्यक्तीने घरावर , दुकानावर , कार्यालयावर स्वतःच्या नावासह "विशेष 
कार्यकारी अधिकारी " असा फलक लावावा . त्यांच्या नियुक्तीबाबत कालावधी संपुष्टात आल्यावर लागलीच त्यांनी सदर फलक काढावेत . 
तथापि , त्यांनी त्यांच्या कुठल्याही वाहनावर "विशेष कार्यकारी अधिकारी " असा उल्लेख करू नये. 

( चार) " ओळख परेड " तसेच " मृत्युपूर्व जबानी " यासाठी विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी उपस्थित राहू नये. 
(पाच) " उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र" देण्याचे अधिकार विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांना नसतील . 

( सहा) नियुक्तीचा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्याने साक्षांकनाचे काम करू नये व सर्व साहित्य 
जिल्हाधिकारी यांचेकडे तात्काळ परत करावे . अन्यथा अशी व्यक्ती विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून पुनर्नियुक्तीसाठी अपात्र ठरेल. 

( सात ) नियुक्त करण्यात आलेल्या विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांना मोहोर उमटविण्यासाठी शिक्का नजीकच्या तहसीलदार कार्यालयाकडून 
उपलब्ध करून घ्यावा . तसेच साक्षांकित केलेल्यांची माहिती एका नोंदवहीत न चुकता नमूद करावी व ज्या वेळेस या नोंदवहीची 
अवलोकनासाठी मागणी संबंधित पोलीस आयुक्त /जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांचेकडून केली जाईल त्यावेळी ती तात्काळ उपलब्ध करून 
देण्यात यावी . 


परिशिष्ट 


नाव 


पत्ता 


अ. पूर्वीचे गॅझेटच्या 
क्र . पुढील नं . 


ه 


م 


श्री . राजेश आनंदराव हजारे 


به 


श्री . हेमंत विलास माताडे 


س 


श्री . गोरखनाथ तुकाराम वाघमारे 


रा . अथर्व सोसायटी , आर. एच. १८७, शाहूनगर, चिंचवड , 
पुणे . 
रा . प्लॉट नं . १, प्रशांत हाईट्स , फेमस चौक, नवी सांगवी, 
पुणे- ६१. 
रा . शिवशंकर कॉलनी नंबर १, घर क्र . ३४ / अ, चक्रपाणी 
वसाहत रोड , भोसरी, पुणे . 
रा . घर नं . २६०९ / ०१, आळंदी देवाची, देहू फाटा , काळेवाडी, 
तालुका हवेली , जिल्हा पुणे . 
रा . ऋतुराज, स. नं . ७० / १/ ३२ , समतानगर, नवी सांगवी , पुणे -६१. 

सौरभ राव , 
जिल्हाधिकारी, पुणे . 


श्री . अजित विजसिंग काळभोर 


ه 


م 


२३ 


श्री . श्रीकांत उत्तमराव जोगदंड 


पुणे , १६ ऑगस्ट २०१७ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक – पुणे विभागीय पुरवणी, २८ ऑगस्ट २०१७ / भाद्र ६, शके १९३९ 
जिल्हाधिकारी, पुणे ( गृह शाखा), आदेश क्रमांक पगम/ एसआर- १३/ २०१७ , दिनांक २३ ऑगस्ट २०१७ 


क्रमांक पगम / एसआर- १३ / २०१७.--जिल्हाधिकारी पुणे, जिल्हा पुणे ह्या आदेशाद्वारे सोबत जोडलेल्या अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या 
पात्र व्यक्तींची पुणे जिल्ह्याचे "विशेष कार्यकारी अधिकारी " म्हणून नियुक्ती करीत आहे. ही नियुक्ती सामान्यतः हा निर्णय निर्गमित केलेल्या 
तारखेपासून ५ वर्षांकरिता अथवा पुढील आदेश होईपर्यंत अस्तित्वात राहील. तसेच राज्य शासनास विशेष कार्यकारी अधिकारी यांची ही 
नियुक्ती वरील कालावधी पूर्ण होण्यापूर्वी केव्हाही , कोणतीही कारणे न देता संपुष्टात आणण्याचा अधिकार राहील . 

२. विशेष कार्यकारी अधिकारी, पुढे उल्लेख केलेली कर्तव्ये पार पाडण्यास सक्षम राहतील.-- 

(एक) साक्षांकनाचे काम .--विशेष कार्यकारी अधिकारी हे केवळ " साक्षांकनाचे" काम करतील . मूळ कागदपत्रे प्रत्यक्ष पाहिल्याशिवाय 
त्यांनी साक्षांकन करू नये. तसेच परिशिष्ट " ५ " मधील रबरी शिक्क्यासह मूळ कागदपत्रांच्या छायांकित प्रतींवर न चुकता दिनांकासहित 
साक्षांकन करावे. मूळ कागदपत्रांपेक्षा वेगळी माहिती नमूद असलेल्या कागदपत्रांवर विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी साक्षांकन करू नये . 
वेगळी माहिती असलेल्या कागदपत्रांवर जर " सत्य प्रत " म्हणून साक्षांकन केल्यास त्यामुळे होणाऱ्या सर्व प्रकारच्या परिणामांकरिता "विशेष 
कार्यकारी अधिकारी" म्हणून साक्षांकन करणारी व्यक्ती जबाबदार राहील. अशी घटना उघडकीस आल्यास त्या व्यक्तीची विशेष कार्यकारी 
अधिकारी म्हणून करण्यात आलेली नियुक्ती रद्द करण्यात येईल व तो / ती विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून पुनर्नियुक्तीस अपात्र असेल . 

(दोन) विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून केलेली नियुक्ती " मानसेवी" असल्यामुळे विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्याला कोणतेही मानधन 
अथवा वेतन/ भत्ते अनुज्ञेय असणार नाहीत . 

( तीन ) विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्त झालेल्या व्यक्तीने घरावर , दुकानावर , कार्यालयावर स्वतःच्या नावासह "विशेष 
कार्यकारी अधिकारी " असा फलक लावावा . त्यांच्या नियुक्तीबाबत कालावधी संपुष्टात आल्यावर लागलीच त्यांनी सदर फलक काढावेत . 
तथापि , त्यांनी त्यांच्या कुठल्याही वाहनावर "विशेष कार्यकारी अधिकारी " असा उल्लेख करू नये . 

( चार ) " ओळख परेड" तसेच " मृत्युपूर्व जबानी " यासाठी विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी उपस्थित राहू नये . 
( पाच) " उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांना नसतील . 

( सहा ) नियुक्तीचा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्याने साक्षांकनाचे काम करू नये व सर्व साहित्य 
जिल्हाधिकारी यांचेकडे तात्काळ परत करावे. अन्यथा अशी व्यक्ती विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून पुनर्नियुक्तीसाठी अपात्र ठरेल . 

(सात) नियुक्त करण्यात आलेल्या विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांना मोहोर उमटविण्यासाठी शिक्का नजीकच्या तहसीलदार कार्यालयाकडून 
उपलब्ध करून घ्यावा. तसेच साक्षांकित केलेल्यांची माहिती एका नोंदवहीत न चुकता नमूद करावी व ज्या वेळेस या नोंदवहीची 
अवलोकनासाठी मागणी संबंधित पोलीस आयुक्त/जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांचेकडून केली जाईल त्यावेळी ती तात्काळ उपलब्ध करून 
देण्यात यावी . 


परिशिष्ट 


उमेदवाराचे नाव 


पत्ता 


प्रस्ताव 


अ . 


क्र . 


क्र . 


अ. क्र . १ पूर्वीचे 
क्र . गॅझेटलगत 

यादीनुसार 
अ. क्र . 


१९४ 


६ 


६ 


१९५ 


१४४ 


श्री. सतिश जयवंत साकारे 
श्री . जयसिंग दिलीप भंडारे 
श्री संपत गंगाराम गव्हाणे 
श्री . केशव दत्तात्रय फडतरे 
श्री . विशाल केरबा गव्हाणे 


१९६ 
१९७ 
१९८ 


१४८ 


१४७ 


रा. केंदुर, तालुका शिरूर , जिल्हा पुणे 
रा. वढु बुद्रुक, तालुका शिरूर, जिल्हा पुणे २ 
रा. कोरेगाव भिमा, तालुका शिरूर, जिल्हा पुणे २ 
रा. कोरेगाव भिमा, तालुका शिरूर , जिल्हा पुणे २ 
रौ डिंग्रजवाडी , कोरेगाव भिमा , तालुका शिरूर, २ 
जिल्हा पुणे. 
रा . वढु बुद्रुक , तालुका शिरूर, जिल्हा पुणे 
रा . आपटी , तालुका शिरूर, जिल्हा पुणे २ 
रा. कोरेगाव भिमा, तालुका शिरूर , जिल्हा पुणे २ 


१६४ 


१९९ 


१६२ 


२०० 


श्री. अनिल सुरेश देशमुख 
श्री. संभाजी दिलीप साळुके 
श्री . कांतीलाल सयाजी फडतरे 


१४३ 
१३९ 


२०१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक – पुणे विभागीय पुरवणी, २८ ऑगस्ट २०१७ / भाद्र ६, शके १९३९ 

परिशिष्ट -- चालू 


. 


६ 


२०२ 


श्री . संपत विष्णु गव्हाणे 


१३८ 


२०३ 


सौ . प्रियंका दिनेश मेमजादे 


१३५ 


२०४ 


ما 


१८ 


२०५ 


श्री . महेश बाळकृष्ण जोशी 
श्री. खिसाल जलाल जाफरी 
श्री . योगेश भरत आमले 


به 


७०२ 


२०६ 


به 


२८२ 


२०७ 


به 


२३५ 


श्री . अमित माधव गोळे 
सौ . प्रिती संजय मराठे 


२०८ 


به 


५५५ 


५९९ 


२०९ 
२१० 


श्री . अक्षय विनायक भारद्वाज 
श्री . प्रमोद वामन भालेकर 


३२३ 


२११ 
२१२ 


श्री . दिनेश लालचंद यादव 
श्री . नंदन अशोक लांडगे 


سهبه 


३०४ 
३०३ 


२१३ 


سه 


२७३ 


श्री . प्रमोद नारायण रांजणे 
श्री . बाजीराव कचरू रणखांबे 
श्रीमती उषा तानाजी राऊत 


२४१ 


२१४ 
२१५ 


عه 


रा . डिंग्रजवाडी कोरेगाव भिमा , तालुका शिरूर , २ 
जिल्हा पुणे . 
रा . ५४५ , भवानी पेठ , हरकानगर, मेमजादे १ 
अपार्टमेंट , पुणे. 
रा. १७३७/ ३८ , सदाशिव पेठ , पुणे 
रा. १२७, घोरपडे पेठ , पुणे 
रा . आंग्रेवाडी, भुकुम , तालुका मुळशी, 
जिल्हा पुणे. 
रा . पिरंगुट, तालुका मुळशी, जिल्हा पुणे 
रा . ओम साई टॉवर , सुयोग कॉलनी, 
विनायकनगर, पिंपळे गुरव , पुणे . 
रा . ए -१२४ , एच. ए . कॉलनी, पिंपरी, पुणे ५ 
रा . सप्तशृंगी हौ . सोसा. , रूपीनगर , तळवडे, ३ 
तालुका हवेली , जिल्हा पुणे. 
रा. कुदळवाडी , चिखली, जिल्हा पुणे 
रा . स. नं . २५ , अ- १५, सुवर्णा पार्क , नावेचा ३ 
रोड, पिंपळे गुरव , पुणे . 
रा. घावर , तालुका वेल्हे, जिल्हा पुणे 
रा . मार्गासनी, तालुका वेल्हे, जिल्हा पुणे 
रा. राऊतवाडी , शिक्रापूर, तालुका शिरूर, 
जिल्हा पुणे . 
रा. २८३, कसबा पेठ , पुणे (एम कॉर्प), पुणे , २ 
तालुका पुणे शहर. 
रा. २०६, शनिवार पेठ , तालुका पुणे शहर , ३ 
पुणे . 
रा . बी - ८ / ७ , निलकमल सोसा., स. नं . ६७३, ३ 
बिबवेवाडी, पुणे . 
रा . बंगला नंबर ४४ , जेधेनगर सोसायटी , 
बिबवेवाडी , तालुका पुणे शहर, पुणे . 
रा . १०६९ , भवानी पेठ , पुणे- ४११ ०४२ 
रा. ५७८ , कसबा पेठ , मोरेश्वर सोसा. , 
पुणे - ४११ ०११. 
रा. स. नं . ३९ , केशवनगर , मुंढवा , 
पुणे -४११ ०३६ . 
रा . ३३५, शनिवार पेठ , पुणे- ४११ ०३० 
रा . फ्लॅट नंबर १२ - ए , जलदिप अपार्टमेंट , 
५०० , कसबा पेठ , पुणे . 
रा . स. नं . १२९ /९९९, दत्तवाडी, पुणे 
रा . स . नं . १२९ / ९९९ , दत्तवाडी, पुणे 


ره 


१६५ 


२१६ 


श्री . गिरीश कृष्णकांत पोटफोडे 


७१६ 


و 


२४ 


२१७ 


योगिता राजेंद्र गोगावले 


६३७ 


२१८ 


श्री . जीवन महादेव रोकडे 


५४७ 


२१९ 


श्री . विजय शिवाजीराव शितोळे 


بسه 


५३८ 


२२० 


بسه 


५४८ 


श्री . बालकृष्ण बलराम वंगारी 
श्री . दिपक जनार्दन अहिर 


२२१ 


بسه 


६७१ 


२२२ 


श्री . रमेश ज्ञानोबा राऊत 


بسه 


५६१ 


بسه 


६७५ 


२२३ 
२२४ 


श्री . हर्षल बाळासाहेब रोटे 
प्रिती दिपक बारभाई 


بسه 


६६८ 


بسه 


६६१ 


२२५ 
२२६ 


श्री. मनोज तानाजी पोटे 
श्री . अर्जुन राजू खानापुरे 


بسه 


६६० 


M 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक – पुणे विभागीय पुरवणी, २८ ऑगस्ट २०१७ / भाद्र ६, शके १९३९ 

परिशिष्ट-- चालू 


تم 


६ 


२२७ 


بہ 


४४७ 


२२८ 


بسه 


४३४ 


श्री . महेंद्र अरविंद नांगरे 
सौ . राजश्री अनिल गायकवाड 
श्री . रतन धनशाम किराड 
श्री . रितेश अशोक शिरोळे 


२२९ 


بسه 


६३२ 


- 


२३० 


६२५ 


___ २३१ 


श्री. सुधीर व्यंकटराव मुळे 


१५९ 


२३२ 


सौ . प्रतिभा सतिश झंजाड 


१३२ 


२३३ 


श्री . संभाजी मारुती गोडसे 


२७४ 


४१ 


२३४ 


श्री . अनंत माधव शिंदे 


१३६ 


२३५ 


श्री . हेमंत प्रभाकर बोरकर 


१३७ 


६ 


श्री. हणमंत यशवंतराव देसाई 


१३५ 


रा. १६१ / १८ , गोखलेनगर , मेन रोड , पुणे 
रा. २१४, मलिंग रोड , औंध , पुणे 
रा. २६९, नाना पेठ , पुणे 
रा. स. नं . ५२७, राजीव गांधी हौसिंग सोसा ., ३ 
ए विंग , पहिला माळा , फ्लॅट नंबर ११२ / ११३, 
भवानी पेठ , कासेवाडी , पुणे- ४११ ०४२ . 
रा. ए. एस . एन. कॉम्प्युटर एज्युकेशन , २ 
पाबळ चौक , मु . पो . शिक्रापूर , तालुका शिरूर , 
जिल्हा पुणे. 
रा . स . नं . ३ / ९, प्रसन्न , यशश्री कॉलनी, 
कमिन्स कॉलेज रोड, कर्वेनगर , पुणे . 
रा . फ्लॅट नंबर ४, शर्मिली अपार्टमेंट , 
स . नं . १६७/ अ, सुवर्णबाग , कोथरूड, हवेली , 
पुणे. 
रा . १५/ ३- ब , श्रमसाफल्य कॉलनी, वारजे 
नाका, वारजे , पुणे . 
रा. फ्लॅट नंबर ६, श्रीपाद अपार्टमेंट, जुना 
वारजे जकात नाक्याजवळ , कर्वेनगर , हवेली, 
पुणे . 
रा . स . नं . ९/ ४ , यशवंत गल्ली नंबर ५ , 
तपोधाम , वारजे, हवेली , पुणे . 
रा. फ्लॅट नंबर ३ , स्मृती सोसायटी , करिष्मा ५ 
कॉम्प्लेक्स समोर , कोथरूड, हवेली , पुणे . 
रा. स. नं . १३५/ अ, यशोदीप सोसायटी , यश ५ 
मित्र मंडळ जवळ , वारजे माळवाडी, वारजे , 
हवेली, पुणे . 
रा . स . नं . १० / ११, शाहू कॉलनी, गल्ली ५ 
नंबर ७, कर्वेनगर , हवेली , पुणे . 
रा. स . नं . ३३ / २१ , रघुनंदन प्राईड सोसायटी , ५ 
फ्लॅट नंबर ९ , ई विंग , २ रा मजला , 
माणिकबाग, वडगाव बु., सिंहगड रोड , पुणे. 
रा . १ , श्रीराम सोसायटी , आनंद स्मृती , 
कर्वेनगर, पुणे . 
रा . स . नं . १६३/ २, आदर्श कॉलनी, प्लॉट 
नंबर १५ , टिंगरेनगर , पुणे . 
रा . स. नं . ८२/ ६, साईनाथ वसाहत , 
शास्त्रीनगर , कोथरूड, पुणे . 
रा . ७- अ/ २/३, सायली बंगला, कुलश्री कॉलनी ३ 
नंबर १, दाते मांडववालेजवळ, कर्वेनगर , पुणे . 
रा. मु . पो . मांजरी खुर्द, तालुका हवेली , 
जिल्हा पुणे. 


२३७ 


श्री. प्रफुल्ल मुरलीधर सुभेदार 


२७६ 


४५ 


२३८ 


श्री . ऋषीकेश रामचंद्र पेंढारे 


१३८ 


४६ 


२३९ 


श्री . कृष्णा शिवाजी दहिभाते 


१४१ 


२४० 


__ श्री. देविदास सिताराम घारे 


४६३ 


४८ 


२४१ 


श्री . प्रविण आनंदराव थोरात 


४५५ 


२४२ 


श्री. रविंद्र जगदिश अगरवाल 


२८० 


२४३ 


श्री . संजय सदाशिव पाटोळे 


४५७ 


२४४ 


___ कु . सायली बापुसाहेब मेंगडे 


४५१ 


२४५ 


श्री . विवेकानंद धनाजी काटमोरे 


१७६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक – पुणे विभागीय पुरवणी, २८ ऑगस्ट २०१७ / भाद्र ६ , शके १९३९ 


परिशिष्ट - - चालू 


م 


२४६ 


श्री . दत्तात्रय ज्ञानोबा शिंगोटे 


५८७ 


ع 


५४ 


२४७ 


श्री . मानसिंग जयसिंगराव वाबळे 


६१७ 


ع 


५५ 


२४८ 


श्री . दिनेश दिलीप चव्हाण 


६९० 


श्री . अविनाश तानाजी तुपे 


५६८ 


و 


५७ 


२५० 


श्री . संदिप भगवान तुपे 


به 


५८२ 


२५१ 


श्री . विक्रम बाळासाहेब दौंडकर 


به 


४१६ 


२५२ 


श्री . विकास सुर्यकांत गायकवाड 


پر 


१७८ 


२५३ 


श्री . सागर संजय म्हस्के 


پر 


६०३ 


२५४ 


یہ 


१८१ 


___ २५५ 


श्री . राजेश नरसिंग कंद 
श्री . ओम महिपती करे 


रा . गोपाळपट्टी, मांजरी बु., तालुका हवेली , 
जिल्हा पुणे . 
रा . फ्लॅट नंबर ६, ए/ ५, रायगड, ई. सी . पी . 
वास्तू, स . नं . ७१ , हांडेवाडी रोड , हडपसर , 
पुणे. 
रा . स . नं . ७९ , गल्ली नंबर ४, हिंगणे मळा, २ 
ससाणेनगर रोड, कॅनॉल शेजारी, हडपसर , पुणे. 
रा. स . नं . २७७, नेताजी सुभाष हौसिंग 
सोसायटी, बंगला नंबर ८ , मांजरी रोड , 
हडपसर, पुणे . 
रा . स. नं . १७० , साठे वस्ती, साडेसतरा 
नळी, हडपसर , पुणे . 
रा . स . नं . ५२/ १ , श्रीरामनगर सोसायटी , 
चंदननगर , हवेली , पुणे. 
रा . मु . पो . कोलवाडी, गायकवाड वस्ती, 
तालुका हवेली , जिल्हा पुणे . 
रा . म्हस्केवस्ती, कळस , तालुका हवेली , 
जिल्हा पुणे. 
रा . लोणीकंद , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे . 
रा . स. नं . २००/ ४, शिवनगर , ढेरे कंपनी- ३ । 
जवळ, फुरसुंगी, पुणे . 
रा . स. नं . १५/ ६-क , स्नेहांकित कॉलनी, ५ 
प्लॉट नंबर २४ , वारजे जकात नाक्यासमोर , 
कर्वेनगर , हवेली, पुणे . 
रा . स. नं . ५० , गणेश कॉलनी, रेल्वे 
गेटपलीकडे, काळेबोराटेनगर , हडपसर , पुणे . 
रा . १० / १२ , शाहू कॉलनी, कर्वेनगर , पुणे 
रा . स . नं . १० / १० , शाहू कॉलनी, गल्ली 
नंबर ६, कर्वेनगर , हवेली, पुणे . 
रा. स. नं . ४९/ २ , लेन नंबर १, वाढेश्वरनगर , २ । 
वडगावशेरी, पुणे. 
रा. २/ ३०१, सनसिटी , सिंहगड रोड , पुणे. ५ 
रा . स . नं . ४० / २, एकतानगर, टिंगरे, प्रणयराज ५ 
हेरिटेजसमोर , विश्रांतवाडी, पुणे . 
रा. कुसुमांजली, स . नं. ५/ २- ब, गोंधळेनगर, ३ 
हडपसर , पुणे . 
रा. स. नं . २५ , गोसावी वस्ती , हप्पे कॉलनी, ५ 
कोथरूड, पुणे . 
रा . पांडुरंग गलांडे चाळ , मारुती मंदिर , 
रामवाडी, पुणे . 


२५६ 


श्री . पुरुषोत्तम दिनकर जोशी 


१३४ 


و 


६४ 


२५७ 


श्री . राजेंद्र विठोबा माळी 


به 


६०९ 


م 


२५८ 
२५९ 


श्री . संजय हरिश्चंद्र पुरकर 
श्री . चंद्रशेखर पांडुरंग महाजनी 


७१० 
२३२ 


م 


AL 


६७ 


२६० 


श्री . आप्पा शिवा जाधव 


५५६ 


२६१ 
२६२ 


श्री . मिलिंद अर्जुन भोई 
श्री. मन्सुर मोईनुद्दिन खान 


२६३ 


श्री. प्रमोद जयसिंग रणनवरे 


५६७ 


७१ 


२६४ 


श्री . अशोक धऱ्यापा ऐवळे 


७२ 


२६५ 


श्री . अश्विनी राहुल भंडारे 


३९१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक – पुणे विभागीय पुरवणी, २८ ऑगस्ट २०१७ / भाद्र ६, शके १९३९ 


परिशिष्ट - - चालू 


सौ . शबाना शक्रुल्ला पठाण 


५९८ 


२६७ 


श्री . सुरेंद्र मनोहर पासिलकर 
मोहना निखिल गद्रे 


६१८ 
६५२ 


२६८ 


ا 


س 


६६७ 


२६९ 
२७० 


सौ . कल्पना विजय जाधव 
श्री . किरण वसंतराव कदम 


६५७ 


२७१ 


६४७ 


ع 


م 


४७ 


२७२ 
२७३ 


م 


१९५ 


श्री . अक्षय दिलीप संभूस 
श्री. मंदार सुरेश कोंढाळकर , 
श्री . राजेंद्र जानकु कदम 
सौ . भाग्यश्री उमेश काची 
सौ . मेघा दर्शन किराड 
आरती विक्रम तावरे 


२७४ 


سه 


६४१ 


بسه 


२७५ 
२७६ 


६३३ 
४३१ 


२७७ 


श्री . शंकर मनिलाल पटेल 
श्रीमती प्रतिमा संजय मोरे 


بهبه 


५४९ 
३१० 


२७८ 


८६ 


२७९ 


रा . ५३५ / ३०५४, संत तुकारामनगर , पिंपरी, ५ 
पुणे . 
रा. ए- ८९ , एच . ए. कॉलनी, पिंपरी, पुणे- १८ ५ 
रा . १२१८, सदाशिव पेठ बेंद्रे ब्लॉक्स , पेरूगेट , ३ 
पुणे. 
रा. ३८७, बुधवार पेठ , पुणे 
रा. २२५ , शुक्रवार पेठ , अकरा मारुती चौक , ३ 
पुणे . 
रा . १७९५/९६, ए, सदाशिव पेठ , पुणे 
रा . १८३५ / १, सदाशिव पेठ , पुणे . 
रा . सी - १६ , पूनम पार्क, बिबवेवाडी 
रा . ४६७, गुरुवार पेठ , पुणे 
रा. २६९ , नाना पेठ , पुणे 
रा . फ्लॅट नंबर २ , आए बिल्डिंग कुंदन कुशल- ३ 
नगर , खडकी, किर्की पुणे . 
रा . फ्लॅट नंबर १२, टिंबर मार्केट, पुणे . 
रा. श्री. कृष्ण होम्स , सी - ३०५, मोशी 
प्राधिकरण , पुणे. 
रा. भोसरी, तालुका हवेली , जिल्हा पुणे. ३ 
रा. स . नं . १९८, राधाकृष्णनगर , भोसरी, पुणे . ३ 
रा . पिंपळे , तालुका पुरंदर , जिल्हा पुणे 
रा . फेग तालीम मंडळ , भोसरी, पुणे 
रा . ७०९, स्वप्न साकार , सहकारनगर , पद्मावती, ५ 
पर्वती, पुणे . 
रा . ५३७, नारायण पेठ , मावळे दवाखान्यासमोर, ५ 
पुणे. 
रा . फ्लॅट नंबर १, पूर्वा बी, सहकारनगर 
नंबर २, पर्वती , पुणे-९ . 
रा. १६१, शुक्रवार पेठ , पुणे . 
रा. १०१, शुक्रवार पेठ , पुणे. 
रा . २२७, मंगळवार पेठ , पुणे . 
रा. १०२५ , बुधवार पेठ, श्री दत्त टी हाऊस ५ 
शेजारी, पुणे. 
रा. १३०/ ६, गल्ली नंबर १ , शिवदर्शन , मुक्तांगण ५ 
शाळेजवळ, पर्वती, पुणे . 
रा. स . नं . ४९ , देवबाई चाळ, पुणे -मुंबई रोड , ५ 
बोपोडी, पुणे . 
रा . रुम नंबर ३२ , भवानी पेठ, पोलीस लाईन , ५ 


३८१ 
३८६ 


२८० 


२८१ 


श्री . मोहन लक्ष्मण गिरमे 
श्री . राजेश गोविंदराव टाकळकर 
सौ . रूपाली अमित पोमण 
सौ . अनघा श्रीकांत फुगे 
श्री . पियूष शशिकांत धिवार 


२८१ 
२८२ 


به 


به 


२८3 


१६० 


२८४ 


श्री . हरिश सुरेश पाचंगे 


४३४ 


२८५ 


__ श्री . कौस्तुभ रामचंद्र देशपांडे 


३२९ 


- 


२८६ 


७१३ 


- 


२८७ 


७१२ 


- 


निकीता नितीन गुजराथी 
कल्याणी आनंद सराफ 
श्री . प्रशांत प्रभाकर म्हस्के 
अलका मलप्पा गुजनाळ 


२८८ 


- 


५६७ 


२८९ 


३१४ 


श्री . प्रभाकर शिवराम भोसले 


३३२ 


२९१ 


श्री . विजय श्रीरंग गायकवाड 


४९३ 


२९२ 


श्री . गजानन अमृतराव कुलकर्णी 


५४६ 


पुणे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक – पुणे विभागीय पुरवणी, २८ ऑगस्ट २०१७ / भाद्र ६ , शके १९३९ 

परिशिष्ट -- चालू 


१०० 


श्री . चेतन अशोक गालिंदे 


५२३ 


१०१ 


२९४ 


३०७ 


श्री . अमित श्रीकांत गोखले 
श्री . राजेंद्र भास्कर कपोते 


१०२ 


२९५ 


१८४ 


१०३ 
१०४ 
१०५ 


५२० 


२९६ 
२९७ 
२९८ 


श्री . जितेश अशोक जाधव 
श्री . निखिल सुनिल बारणे 
श्री . रहाणे चंद्रशेखर वसंत 


77 


५८६ 


४४१ 


१०६ 


२९९ 


६०६ 


१०७ 


३०० 


श्री . विशाल विष्णुपंत वाघेरे 
श्री . अमोल विलास वाघेरे 
श्री. राजीव देवराम कुटे 


२. 


१०८ 


३०१ 


ज 


१०९ 


३०२ 


श्री . संतोष दगडू रांजणे 


४५३ 


११० 


५९६ 


३०३ 
३०४ 


श्री . लक्ष्मण नथु रानवडे 
श्री . सागर विलास झेंडे 


१११ 


६०४ 


११२ 


१८४ 


रा . स. नं . ९५०, भवानी पेठ , गालिंदे रोड, 
पुणे . 
रा . १२८, बुधवार पेठ , पुणे . 
रा . ११६४/ २ , कपोते चौक , गणेश सोसायटी , ५ 
शिवाजीनगर , पुणे . 
रा . ८२४, भवानी पेठ , पुणे . 
रा. १०३, मंगळवार पेठ , पुणे . 
रा . सी -९, अष्टविनायक , एस. बी . आय . 
कॉलनी, बिबवेवाडी, पुणे. 
रा. सौंदर्य चौक, नाणेकरवाडी , पिंपरीगाव, पुणे. ५ 
रा . १८१, हिरा स्मृती , पिंपरीगाव , पुणे. ५ 
रा . स्वप्नपूर्ती हौ. सोसायटी, फेज - १, से. २६, ५ 
बि .नं . ८ -ए, फ्लॅट नंबर २०१, निगडी, पुणे . 
रा . १२, मित्रप्रेम हौ . सोसा., प्लॉट नंबर ५ 
आर. एच . ६६/ १ , जी ब्लॉक , एम . आय . डी . सी . , 
शाहुनगर , चिंचवड , पुणे. 
रा . ७३ / ४९६, संत तुकारामनगर , पिंपरी , पुणे. ५ 
रा. २६/ ४, शालिनी पॅलेस नंबर १५९ , पिपले ५ 
भवनजवळ, खराळवाडी, पिंपरी, पुणे . 
रा . कारखेल, तालुका बारामती, जिल्हा पुणे. ३ 
रा. माळेगाव बु., तालुका बारामती, जिल्हा पुणे. ३ 
रा. पारवडी, तालुका बारामती, जिल्हा पुणे. ३ 
रा. काटेवाडी, तालुका बारामती, जिल्हा पुणे . ३ 
रा. पारवडी, तालुका बारामती, जिल्हा पुणे. ३ 
रा . सावळ, तालुका बारामती , जिल्हा पुणे. ३ 
रा . माळेगाव बु., तालुका बारामती, जिल्हा पुणे . ३ 
रा. बारामती, तालुका बारामती , जिल्हा पुणे . ५ 
रा. उंडवडी सुपे, तालुका बारामती , जिल्हा पुणे. ३ 
रा . शिवनगर , तालुका बारामती , जिल्हा पुणे. ३ 
रा. कसबा बारामती, तालुका बारामती, जिल्हा पुणे. ५ 
रा. बारामती, तालुका बारामती, जिल्हा पुणे . ५ 
रा. जगताप वस्ती, तालुका बारामती, जिल्हा पुणे. ५ 
रा . आंबेडकर वसाहत , आमराई, बारामती , 
तालुका बारामती , जिल्हा पुणे . 
रा . मु . चोपडज , पो. वाकी , तालुका बारामती , ५ । 
जिल्हा पुणे . 
अंबिका हौसिंग सोसायटी, आर. एच . ६८ , ५ 
जी . ब्लॉक , एम. आय. डी . सी. , शाहुनगर , चिंचवड , 


१६१ 


३०५ 
३०६ 
३०७ 
३०८ 
३०९ 


११३ 
११४ 


११५ 


१७८ 


११६ 


३१० 


१८० 


39 


३११ 
३१२ 


श्री . हिरामण अर्जुन लोंढे 
सौ . रेश्मा फैयाज शेख 
श्री . सुरेश मोतीराम लांडगे 
श्री . बाळासाहेब महादेव चांदणे 
श्री . सिद्धार्थ मनोहर निकाळजे 
श्री . सागर मच्छिंद्र भिसे 
श्री . शंकर भिमा ठोंबरे 
श्री . भाऊसाहेब हनुमंत कादबाने 
श्री . संतोष एकनाथ जगताप 
श्री. चंद्रकांत सुर्यकांत वाघमोडे 
श्री . राजेश जयवंत शिंदे 
श्री . कन्हैयालाल तोतलदास धनवाणी 
श्री . अतुल गोविंदराव जगताप 
श्री. भालचंद्र साधू शिंदे 


१९९ 


६३८ 


३१३ 


११७ 
११८ 
११९ 
१२० 
१२१ 
१२२ 
१२३ 
१२४ 
१२५ 


१७० 


२०१ 


६४१ 


३१४ 
३१५ 
३१६ 
३१७ 
३१८ 


३७० 


३१६ 


10 


१२६ 


३१९ 


श्री . सुधीर दिलीप गाडेकर 


३८९ 


१२७ 


३२० 


श्री . दिनेश सुरेश म्हाब्दी 


४५० 


पुणे. 


0 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक – पुणे विभागीय पुरवणी, २८ ऑगस्ट २०१७ / भाद्र ६, शके १९३९ 

परिशिष्ट -- चालू 


7 


१२८ 


३२१ 


श्री . सागर रमेश ठोंबरे 


१२९ 


३२२ 


अरुणा सत्यनागेंद्र सिलम 
श्री . सचिन दिलीप निमट 


१३० 


३२३ 


१३१ 


३२४ 


श्री . बशिर इब्राहिम सुतार 


श्री . गुलामअली इब्राहिम भालदार 


१२२ 


३२६ 


श्री . प्रीतम विकास मुंडे 


१३४ 


३२७ 


श्री . रविशंकर गोविंदराव कोरे 


५५२ 


३२८ 
३२९ 


श्री . हणमंत किसन माळी 
श्री . मंदार भालचंद्र खैरे 


१३६ 


५६० 


रा. गंगाई निवास, श्रीकृष्णनगर , विठ्ठलवाडी , 

५६३ 
आकुर्डी, पुणे . 
रा . साधू निवास, आकुर्डी, पुणे. 

५५७ 
रा. पंकज निवास , श्रीकृष्णनगर , विठ्ठलवाडी , ५ ५५९ 
आकुर्डी, पुणे . 
रा. जाधव पार्क , फ्लॅट नंबर १०, सिद्धेश्वरनगर , ४ १२४ 
आकुर्डी, पुणे. 
रा. ए-३, फ्लॅट नंबर १०, पारिजात बन, ५ ५५२ 
चिंचवड , पुणे - ३३ . 
रा. फ्लॅट नंबर ६ , ओंकार अपार्टमेंट, वाघेरे ५ ५९३ 
आळी, पिंपरीगाव , पुणे . 
रा. रजत अपार्टमेंट , माणिक कॉलनी, लिंकरोड, ५ 
चिंचवड गाव , पुणे. 
रा. चिंतामणी चौक, वाल्हेकरवाडी , चिंचवड, पुणे. ५ 
रा. सेक्टर नंबर २८ , प्लॉट नंबर ४८ , ५ 
प्राधिकरण , निगडी, पुणे . 
रा. सृष्टी व्हिला, साईराज कॉलनी, बिजलीनगर , ५ 
चिंचवड , पुणे . 
रा . माऊली हौ . सोसा., आरएच १४८ , फ्लॅट ५ 
नंबर ५, शाहुनगर , चिंचवड, पुणे- १९ . 
रा . मंगलमूर्ती हौसिंग सोसायटी, आरएस - ९६/ ५, ५ 
शाहुनगर , चिंचवड , पुणे . 
रा. चैतन्य श्री . हौ . सोसा. ए/ १, सेक्टर नंबर ५ ४८२ 
२४ , निगडी प्राधिकरण, पुणे . 
रा. श्री समर्थ हौसिंग सोसायटी, आर. एच. ७१ , ५ 
जी ब्लॉक, फ्लॅट नंबर ३१ , शाहुनगर , चिंचवड, 
पुणे . 
रा . प्लॉट नंबर ४० , सेक्टर नंबर २७ - अ , 

५०२ 
प्राधिकरण, निगडी, पुणे. 
रा. आर. एच. १८ , सम्राट हौ . सोसा ., 

५०५ 
संभाजीनगर , चिंचवड , पुणे . 

सौरभ राव , 
जिल्हाधिकारी, पुणे . 


१३७ 


श्री . रमेश शंकर गारडे 


१३८ 


३३१ 


सौ . प्रांजल संदीप वायाळ 


४४८ 


१३९ 


३३२ 


सौ . विद्या अनिल पाटील 


४४७ 


१४० 


३३३ 


सौ . निवेदिता दिलीप कच्छवा 


१४१ 


३३४ 


सौ . सविता खंडू बारवकर 


४५२ 


१४२ 


३३५ 


श्री . महेंद्र वामन महाजन 


१४३ 


३३६ 


श्री . सांरगधर विक्रम मसने 


पुणे , २३ ऑगस्ट २०१७. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI MANOJMANOHAR VAIDYA , PRINTED 
AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA, PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON 
COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 . EDITOR : SHRI MANOJ MANOHAR VAIDYA . 


